धानाकरिता बोनस अदा करण्यासंदर्भात निर्णय 
घेण्यासाठी मा. मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत 
करण्यासंदर्भात. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण- २६२२/प्र.क्र.१८६/नापु २९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २८ सप्टेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना - 

किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना ही केंद्र शासनाची योजना असून ती शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 
आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र शासन निरनिराळया पिकांच्या किमान आधारभूत किंमती जाहीर करते व 
आधारभूत किंमतीचा लाभ होण्याच्या दृष्टीने होतक-यांना हमी किंमतीपेक्षा कमी किंमतीने (डीस्ट्रेस सेल) धान्य 
विकावे लागू नये म्हणून राज्य शासनातर्फे धान्याची ( एफ. ए. क्यू. धान व भरडधान्य ) खरेदी करण्यात येते. 
महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाची "नोडल एजन्सी" म्हणून भारतीय अन्न महामंडळ काम पहाते तर भारतीय अन्न 
महामंडळाच्या वतीने राज्यात आधारभूत किंमत खरेदी योजनेची अंमलबजावणी राज्य शासन मान्यताप्राप्त 
अभिकर्ता संस्थेमार्फत करते. 
२. शासनाने तत्कालीन परिस्थितीनुरुप वेळोवेळी खरीप हंगामामध्ये उत्पादित होणाऱ्या व किमान 
आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत खरेदी होणाऱ्या धानाकरिता प्रोत्साहनपर राशी जाहीर केलेली होती. 
किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेचा तसेच धानाकरिता प्रोत्साहनपर राशी याचा लाभ व्यापाऱ्यांना व 
इतर राज्यातील धान उत्पादकांना मिळतो अशा तक्रारी वेळोवेळी प्राप्त होतात. महाराष्ट्रातील शहोतकऱ्यांनाच 
या योजनेचा थेट लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. राज्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन्नामध्ये 
नियमितता येऊन त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा उंचवण्यास मदत करणे आवश्‍यक आहे. तसेच धानाची 
उत्पादकता वाढावी व पिकांचे वैविध्य व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन वेगाने वाढणे आवश्‍यक आहे. याअनुषंगाने राज्य 
शासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या प्रोत्साहनपर राजी मध्ये सूसूत्रता असावी, प्रोत्साहनपर राशी किती, कोणाला, 
कशी व केव्हा वितरित करावी, त्याबाबतची कार्यपद्धती याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. 

याबाबतीत धानाकरिता प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मा. मंत्रीमंडळ 
उपसमिती गठीत करण्याबाबत मा.मंत्रीमंडळाने दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीत निदेश दिलेले 
आहेत. त्यानुसार मा. मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार खालील शासन 
निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय - 

धानाकरिता प्रोत्साहनपर राशी बाबत निर्णय घेण्यासाठी मा. मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत 
करण्याबाबत मा.मंत्रीमंडळाने दिनांक १२ सप्टेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीत निदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार 
निर्णय घेण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढीलप्रमाणे मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात येत 
आहे :- 


AR ------ अध्यक्ष. 
मा. मंत्री, वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय  /------ सदस्य. 
मा.मंत्रीकृषी.  ळ  ------ सदस्य. 


मा. मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठाव ग्राहकसंरक्षण  ------ सदस्य. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २६२२/प्र.क्र.१८६/नापु २९ 


सदर मंत्रीमंडळ उप समिती धानाकरिता प्रोत्साहनपर राशी अदा करण्यासंदर्भात सर्वंकष 
विचारविनिमय करुन निर्णय घेण्याची कार्यवाही करेल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०२२०९२८१५३५४००५०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


gitally signed by Sudhir Deodatta T 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
S U d h | [ D e od a tta 1101-06 DEPARTMENT, 


5.4.20=8b555e4e3006da7480655b52484794686Ff1 8de73c0aa90926 
7b188c86a755c75, 


Tungar याया, 
gee तुंगार ' 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे कार्यालय. 

४. मा. मंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव. 


५. मा. मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा. मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव. 

७. मा. मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव. 

८. मा. मंत्री, वने, यांचे खाजगी सचिव. 

९. मा. मंत्री, कृषी, यांचे खाजगी सचिव. 

१०. मा. विरोधी पक्ष नेते (विधानसभा, विधानपरिषद) 

११. मा. राज्यमंत्री, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, यांचे खाजगी सचिव. 

१२. मा. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

१३. सर्व मा. विधान परिषद सदस्य व मा. विधान सभा सदस्य. 

१४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय,मुंबई. 

१५. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग. 

१७. अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८.अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१९. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२०. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२१. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑप.मार्केटिंग फेडरेशन लि., 
कनमूर हाऊस,नरसी नाथा स्ट्रीट,मुंबई- Yoo 008, 

२२. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ 
आदिवासी विकास भवन, २ रा माळा, राम गणेश गडकरी चौक, जुना आग्रा रोड,नाशिक-२, 

२३. सर्व विभागीय आयुक्त. 

२४. नियंत्रक (शिधावाटप) व संचालक नागरी पुरवठा(गो/वा),मुंबई, 


a 4 


— 


S 


ae 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २६२२/प्र.क्र.१८६/नापु २९ 


२५. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२६. सर्व उप आयुक्‍त (पुरवठा), 

२७. सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 

२८.सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 

२९. वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई, 

३०. उप संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्त कार्यालय, मुंबई. 

३१. सहसचिव /सर्व उप सचिव/अवर सचिव/सर्व अधिकारी,अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग, मंत्रालय विस्तार, 

मुंबई, 

३२. सर व्यवस्थापक,(महा.) भारतीय अन्न महामंडळ,५ वा माळा, राजेंद्र नगर, दत्तपाडा रोड, बोरीवली पूर्व 
मुंबई-४०० ०६६. 

33. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई (५ प्रती ), 

३४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,ग्रंथालळय ६ वा मजला,विधान भवन,मुंबई. (१०प्रती) 

३५. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये, (प्रत्येकी ५ प्रती ), 

३६. निवड नस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


